आपत्ती सौम्यीकरण कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. (पूर प्रतिबंधक कामे, 

ता. ईगतपूरी / त्रंबकेश्वर / दिंडोरी / निफाड / 
नाशिक / जि. नाशिक, जलसंपदा विभाग, 
नाशिक)(२/४) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :-आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.१४४/आव्यप्र-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: २७ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा-: 
१) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम - २००५. 
२) राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,नवी दिल्ली यांच्या दि.०६.०३.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 
३) आपत्ती सौम्यीकरण कामाच्या मानक कार्यपध्दती बाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभाग 
क्र. आव्यप्र-२०२४/प्र.क्र.०१/आव्यप्र-२, दि. १० जानेवारी, २०२४. 
४) प्रकल्प मूल्यमापन समितीच्या दि. ११.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) राज्य कार्यकारी समितीच्या दि.०४.०७.२०२४ व ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
६) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या दि.१३.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७ तांत्रिक मूल्यमापन समितीच्या दि.०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र व राज्य शासनाने घोषित केलेल्या आपत्तींचे सौम्यीकरण करण्यासाठी १५ व्या वित्त 
आयोगाने महाराष्ट्र राज्यासाठी राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी अंतर्गत (State Disaster 
Mitigation Fund, SDMF) सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ अशा ५ वर्षांकरीता निधी मंजूर 
केलेला आहे. सदर निधीच्या वापराबाबत आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार यांनी दि. १४ जानेवारी २०२२ रोजी व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली 
यांनी दि. ६ मार्च २०२३ रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. 
२. महाराष्ट्र राज्य आपत्ती सौम्यीकरणांतर्गत राज्यातील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणांमार्फत विविध कामांचे प्रस्ताव शासनास सादर केलेले आहेत. सदर प्रस्ताव प्रकल्प 
मूल्यमापन समितीच्या दि. ११.०६.२०२४ रोजीच्या बैठकीत शिफारशीसाठी सादर केले. समितीने 
शिफारस केलेल्या प्रस्तावांना राज्य कार्यकारी समितीने दि. ०४.०७.२०२४ रोजी मंजूरी दिली. 
तद्‌ृनंतर सदर प्रस्तावास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दि. १३.०८.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीत मंजूरी fest व तांत्रिक मूल्यमापन समितीची मंजूरी घेतल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता व निविदा प्रक्रीया राबवण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन 
निर्णय दि. २८.०६.२०२४ च्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यास मान्यता दिली आहे. तद्नंतर सदर 
कामांना तांत्रिक मूल्यमापन समितीने दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत मंजूरीची शिफारस केली. 


त्यानुसार सदर आपत्ती सौम्यीकरणांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१५ व्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेल्या राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीमधून राज्यातील 
आपत्ती सौम्यीकरणांतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील विज कोसळणे व पूर प्रतिबंधात्मक कामांना खालील 
तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रकमेस नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

प्रस्तूत शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कामांना व त्यांच्या नावांसमोर दर्शविळेल्या रकमेस 
स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश एकत्रितपणे 
केलेला आहे. 


विभागाचे नाव - जलसंपदा विभाग नाशिक, जि. नाशिक. 


अ.क्र कामाचे नाव अंदाजपत्रकीय | निधी स्रोत व 
विज कोसळणे व पूर प्रतिबंधक कामे रक्‍कम वर्ष 
कामाचा कालावधी - १२ महिने (रु) 

वि दारणा धरणावर पुर नियंत्रण करतांना WR] ९९७२९३/- SDMF 
प्रणाली व विज रोधक बसविणे, ता. इगतपूरी (सन २०२४- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9304/LT/WRD/LA/4 २५) 

२. गौतमी गोदावरी धरण येथे पुर नियंत्रणासाठी | ४९९४५४६/- SDMF 
गॅबीयन वॉलचे बांधकाम करणे, ता. त्रंबकेश्वर (सन २०२४- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9398/FL/WRD/GW/9 २५) 

३. ल. पा. योजना करंजाळीपाडा - सांडवा व मुख्य | ८७९९७०९/- SDMF 
विमोचक दुरूस्ती, ward मजबुतीकरण व (सन २०२४- 
यांत्रीकी कामे. ता. दिंडोरी २५) 


प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/2 


४. ल. पा. योजना नाळेगाव - सांडवा व मुख्य | ८६९५५१७/- 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे. ता. दिंडोरी 

प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/EMW/3 


५.। ल. पा. योजना पिंपळणारे- सांडवा व मुख्य। ९४९१९८८/- 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे. ता. दिंडोरी 

प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/¥ 


६. ल. पा. योजना धागुर - सांडवा व मुख्य विमोचक | ९१९८१०७/- 
दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व यांत्रीकी कामे. 
ता. दिंडोरी 

प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/4 


.।ल. पा. योजना धाऊर - सांडवा व मुख्य विमोचक 


दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व यांत्रीकी कामे. 
ता. दिंडोरी 
प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/§ 


८९८६२३४०/- 


.|ल. पा. योजना रामशेज - सांडवा व मुख्य 


विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे. ता. दिंडोरी 
प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/9 


७४८८९२१/- 


ल. पा. योजना रवळगाव - सांडवा व मुख्य 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे. ता. दिंडोरी 

प्रोजेक्ट कोड : 93/9308/FL/WRD/FMW/Z 


७९७७२२५/- 


ति 


लसांडवा व मुख्य - योजना कवडासर .पा . 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे : दिंडोरी प्रोजेक्ट कोड a. 
93/9308/FL/WRD/FMW/®8 


८४९९०३०/- 


शि 


लसांडवा व मुख्य - योजना सदरवाडी .पा . 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे : दिंडोरी प्रोजेक्ट कोड .ता . 
93/9308/FL/WRD/FMW/40 


५९८३५२८/- 


१२ 


लसांडवा व मुख्य - योजना दरसवाडी .पा . 
विमोचक दुरूस्ती, भरावाचे मजबुतीकरण व 
यांत्रीकी कामे : दिंडोरी प्रोजेक्ट कोड .ता . 
93/9308/FL/WRD/FMW/99 


८४९१०६५/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१३ 


मौजे उमराळे लप्रकल्पाचे वेस्ट विअर बार .पा ., 
मुख्य विमोचन कालवा अस्तरीकरण व यंत्रिकी 
कामे करणे : दिंडोरी प्रोजेक्ट कोड a. 
93/9308/FL/WRD/FMW/92 


३९९६१०७/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१४ 


मौजे आळंदी धरण येथे पूर नियंत्रण गॅबीयन 
वॉलचे बांधकाम कामे .ता. दिंडोरी 
प्रोजेक्ट कोड : 13/930¥/FL/WRD/GW/4 


९९६४९८८/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१५ 


ae 


मौजे आळंदी धरण येथीळ आळंदी नदीचे 
खोलीकरण करणे. ता. दिंडोरी 
प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/ND/4 


२४९९७१४/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१६ 


गंगापूर धरण पुर नियंत्रणासाठी गंबीयन वॉलचे 
बांधकाम करणे, ता. नाशिक 
प्रोजेक्ट कोड : 13/9308/FL/WRD/FMW/4 


४९८६४१७/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१७ 


महिरावणी ल. पा. प्रकल्पाचे वेस्ट वीअर बार व 
मुख्य विमोचकाचे काम करणे, ता. नाशिक 
प्रोजेक्ट कोड : १३/१३०९/१॥///॥१७/१॥// /2 


२४९८७९५/- 


SDMF 
(सन २०२४- 
२५) 


१८| कड्यपी धरण येथे पुर नियंत्रणासाठी गॅबीयन | ४९८५६३०/- SDMF 
वॉलचे बांधकाम करणे. ता. नाशिक (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9308/FL/WRD/GW/2 २६) 

१९| गंगापुर धरणावर पुर नियंत्रण करतांना गजर | १९९९५९८/- SDMF 
प्रणाली व विज रोधक बसविणे, ता. नाशिक (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9308/FL/WRD/LA/4 २६) 

20] काऱ्यपी धरणावर पुर नियंत्रण करतांना गजर SDMF 
प्रणाली व विज रोधक बसविणे, ता. नाशिक त (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9308/LT/WRD/LA/4 २६) 

२१, मौजे खेडलेझुंगे येथे पूर प्रतिबंधक काम करणे. SDMF 
(डावी बाजू) ता. निफाड ४८६९३७२०/- | (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9390/FL/WRD/GW/4 २६) 

२२| मौजे कानळद येथे पूर प्रतिबंधक काम करणे. SDMF 
(उजवी बाजू) ता. निफाड ४८१९३९२८/- । (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9390/FL/WRD/GW/2 २६) 

२३. मौजे खेडलेझुंगे येथे पूर प्रतिबंधक काम करणे. SDMF 
(उजवी बाजू) ता. निफाड ४८२६५२४५/- । (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9390/FL/WRD/GW/3 २६) 

२४) कानळद, येथे पूर प्रतिबंधक काम करणे. SDMF 

बाजू ४८१८८७६०/- | सन 
(डावी बाजू) ता. निफाड (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9390/FL/WRD/GW/8 २६) 

२५| गोदावरी डावा तट कालवा सा.क्र. 2 कि.मी. वर | २९५८४८८९/- SDMF 
HPD चे बांधकाम करणे. ता. निफाड (सन २०२५- 
प्रोजेक्ट कोड : 93/9390/FL/WRD/SD/4 २६) 

अटी व शर्ती: 


fe) 
~~ 


x 


या आदेशाद्वारे प्रस्तुत मंजूर केलेल्या कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी ( Technical Sanction) 
देणा-या सक्षम प्राधिका-याची संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सदरचे काम करताना राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.०६.०३.२०२३ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

संदर्भीय दि. १०.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आपत्ती 
सौम्यीकरण कामाच्या मानक कार्यपध्दतीचे ( S.O.P.) पालन करणे बंधनकारक राहील. 
राज्य कार्यकारी समितीने दि. ०४.०७.२०२४ व दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या दि. १३.०८.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये 
दिलेले निर्णय व निर्देश यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

नदी / नाले यांच्याशी संबंधीत खोळीकरण/ रुंदीकरण/ ट्रेनिंग/पूर संरक्षक भिंत व अन्य 
तत्सम कामे जलसंपदा विभागाव्यतिरीक्त अन्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असल्यास 


संबंधित कार्यान्वयीन विभागाने प्रस्तुत कामांच्याबाबत असलेल्या जलसंपदा विभागाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या अटी व हातींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

६) सदरचे आदेशा प्राप्त झाल्यावर संनियंत्रण अधिका-यांनी तांत्रिक मान्यता, अंदाजपत्रक व 
डी.पी.आर. ची एक प्रत संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावी. 

७ प्रस्तुत कामांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यापासून ते कामे पूर्ण होईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर 
सबंधित कार्यान्वयीन विभागास लागू असलेले सर्व प्रचलित नियम, शासन निर्णय, परिपत्रके 
व मार्गदर्शक सूचना इत्यादींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहिल. 

८) दि. १०.०१.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या आपत्ती सौम्यीकरण 
कामाच्या मानक कार्यपध्दतीमधील ( S.0.P.) परि. २.१२ मधील तरतूदींनुसार कार्यारंभ 
आदेश देण्यापूर्वी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन न्यूनतम देकाराची निविदा (L-9) व कामाचा दर 
निश्चितीबाबतची शिफारस या विभागाकडे मान्यतेसाठी सादर करावी. 

९) प्रस्तुत कामांना नव्याने भूसंपादन करण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

१०)कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी तांत्रिक मूल्यमापन समितीने सुचविलेल्या सुधारणांची/त्रुटींची 
पूर्तता करणे तसेच ज्या कामांची तांत्रिक AG (Technical Sanction) सादर केलेले नाही 
त्या कामांची तांत्रिक मंजूरी ही प्रशासकिय मान्यतेच्या रकमेच्या मर्यादेतच या विभागास व 
सबंधीत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांना सादर करणे बंधनकारक राहील. 

99) कामकरताना DGPS (Differential Global Positioning System) प्रणाळीचा वापर करणे 


बंधनकारक राहील. 

१२) प्रशासकीय मान्यता ज्या कामासाठी दिली आहे त्याच कामासाठी मंजूर निधी खर्च करावा व 
मंजूर निधीच्या मर्यादेतच खर्च करणे बंधनकारक राहील. 

१३) सदर कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणेची राहील. 

१४) “संनियंत्रण अधिकारी” यांनी आढावा घेऊन दरमहा ५ तारखेपूर्वी कामाचा भौतिक व आर्थिक 
प्रगती अहवाल विहीत नमुन्यात या विभागास तसेच एक प्रत सबंधित जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावी. 

१५) कामांच्या निधी/देयक मागणीचा प्रस्ताव कार्यान्वयीन यंत्रणेच्या सक्षम प्राधिका-याच्या 
स्तरावर तपासणीअंती विहीत प्रपत्रात शिफारशीसह मान्यतेसाठी या विभागास सादर 
करावा. 

१६) कामांच्या खर्चाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरणास वेळोवेळी सादर करण्यात यावे. 

१७) कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्वरीत पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करावे. 

२. सदरचा शासन निर्णय राज्य कार्यकारी समितीच्या दि. ०४.०७.२०२४ व 
दि. ०९.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत झालेला निर्णय व राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या 
(State Disaster Management Authority ) दि. 93.02.2028 रोजीच्या बैठकीत झालेल्या 


निर्णयास अनूसरुन व आंतरवित्तीय सल्लागार तथा सहसचिव, आपत्ती व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन 
विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर कामास केंद्र शासन १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त नियतव्ययास अनुसरुन राज्य 
आपत्ती सौम्यीकरण निधीअंतर्गत (SDMF) सन २०२४-२५ व सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
असलेल्या निधीतून करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


४. या कामी होणारा खर्च मागणी सी-६, २२४५, नैसर्गीक आपत्तींच्या निवारणासाठी सहाय्य, 
०७ आपत्ती व्यवस्थापन, १०१, आपत्ती सौम्यीकरण (९१) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकानुसार खर्च (९१) (०१) राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधी (वित्त आयोग) (अनिवार्य) (२२४५ ४२३२) 
३१- सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वेळी अर्थसंकल्पीत करण्यात 
आलेल्या निधीतून भागविण्यात येईल. 

च्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२७१८११५५५७१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANDEEP KAMBLE 


(संदीप ना. कांबळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहीतीस्तव: 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य तथा अध्यक्ष, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, यांचे 
अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. मंत्री,आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन 
प्राधिकरण, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त नाशिक विभाग. 
संचालक, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) वित्तीय सल्लागार तथा सह सचिव, आ. व्य., मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रत: माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीस्तव. 
१) जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा नाशिक. 


AD 


महालेखापाल (महाराष्ट्र-१) मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा. नाशिक. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश नाशिक. 

अधीक्षक अभियंता तथा प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक. 

कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा (पाटबंधारे) नाशिक. 

अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, आ.व्य.म.व पु., मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) निवड नस्ती/ आव्यप्र-२. 


AN 


ee 


ल 
ae 


SG © 
ewoeowereovrvresTe SS aS 


(३ 


2) 


